मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर खंडपीठ यांनी 
रिट याचिका क्र. ३६९६/२०१८ व इतर 
याचिकांप्रकरणी दिनांक २८ एप्रिल, 2022 रोजी 
दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने विशेष शिक्षकांच्या 
थकीत वेतनासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः याचिका-२०२२/प्र.क्र.१०७/एसडी-१ 
मंत्रालय, चौथा मजला, विस्तार इमारत, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: १ जून, २०२२ 
वाचा - 
१) रिट याचिका क्र. ३६९६/२०१८ व इतर याचिकांप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर 
खंडपीठ यांचे दिनांक २८.४.२०२२ चे आदेश 

२) वित्त विभाग (व्यय) अर्धशासकीय पत्र क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ ३, दिनांक ५.४.२०२२ 
३) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ४.४.२०२२ 


प्रस्तावना - 

“समग्र शिक्षा अभियान” या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत “अपंग समावेशित योजना (माध्यमिक स्तर)” व 
“अपंग एकात्म शिक्षण योजना (प्राथमिक)” या योजनांच्या अंतर्गत नियुक्‍त झालेल्या एकूण १४२ विशेष 
शिक्षकांच्या थकित वेतनाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर खंडपीठ यांनी रिट याचिका क्र. 
३६९६/२०१८ व इतर याचिकांच्या प्रकरणी संदर्भ-१ अन्वये पुढील निर्णय दिला आहेः- 


“...16. Accordingly, by way of interim order in these petitions, we direct: 


(i) That the Respondent State of Maharashtra will forthwith pay to each of the 
Petitioners Rs. 75,000/- (rupees seventy- five thousand) per month as an ad hoc payment 
subject to further orders, adjustment etc, commencing from 1 April 2022 on every 15t day of 
the month till further orders. The amount shall be credited directly in the accounts of the 
Petitioners.” 


२. मा. उच्च न्यायालयाच्या उपरोक्‍त निर्णयाची अमंलबजावणी करण्यासाठी लेखाशीर्ष (२२०२ आय ६१२) 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या समग्र शिक्षा योजनेच्या राज्य हिऱड्यातून १४२ विशेष शिक्षकांचे एप्रिल व मे या 
दोन महिन्यांचे थकित वेतन देण्यासाठी आवश्‍यक निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव नियोजन विभाग व वित्त 
विभाग यांच्या मंजूरीसाठी साठी सादर करण्यात आला होता. नियोजन विभाग व वित्त विभागाने दिलेल्या 
मान्यतेच्या अनुषंगाने रू. २,१३,००,०००/- (रू. दोन कोटी तेरा लाख) एवढा निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबतचा शासन निर्णय पुढील प्रमाणे आहेः- 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका-२०२२/प्र.क्र.१०७/एसडी-१ 


शासन निर्णय - 

“अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर)” व “अपंग एकात्म शिक्षण योजना (प्राथमिक)”या 
योजनांच्या अंतर्गत नियुक्‍त झालेल्या एकूण १४२ विशेष शिक्षकांचे एप्रिल व मे या दोन महिन्यांचे थकित वेतन 
देण्यासाठी एकूण रू. २,१३,००,०००/- [रू. दोन कोटी तेरा लाख] (रू. ७५,०००/-प्रति शिक्षक प्रति महिना) 
इतके अनुदान वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी थकित वेतनाची रक्‍कम संबंधीत १४२ विशेष 
शिक्षकांच्या खात्यात जमा करावी. वेतनाची रक्‍कम संबंधीत शिक्षकाच्याच खात्यात जमा होईल, याची काळजी 
घ्यावी. १४२ विशेष शिक्षकांची यादी सोबतच्या परिशिष्ट-अ येथे सादर केली आहे. सदर यादीत एखाद्या 
शिक्षकाचे नाव दुबार आढळून आल्यास अशा प्रकरणी एकदाच वेतन अदा होईल, याची दक्षता घ्यावी. अधिकचे 
वेतन अदा झाल्याचे निदर्शनास आल्यास शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना जबाबदार 
धरण्यात येईल. 


३. परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद विशेष शिक्षकांना न्यायालयीन प्रकरणाच्या अनुषंगाने यापूर्वी वेतन अदा 
करण्यात आले असल्यास सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद १ मध्ये नमूद केल्यानुसार परिगणना करून अनुज्ञेय 
होणा-या रकमेतून सदर रक्‍कम समायोजित करून उर्वरीत रक्‍कम अदा करण्यात यावी. 


४. URI वेतन अदा केल्यानंतर निधी शिल्लक राहिल्यास त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर 
करावा. शिल्लक निधीचा विनियोग करण्यापूर्वी शासनाची पूर्वपरवानगी घेण्यात यावी. 


ष्‌. सदर खर्च "मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६- शिक्षक व 
इतर खर्च, (०१) समग्र शिक्षा अभियान, (०१) (०२) समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा Yo टक्के), 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर), (2202 | ६१२)" या लेखाशिर्षाखालील सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षामध्ये 
उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. यासाठी शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी आणि आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी घोषित करण्यात येत 
आहे. 


६. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक ४.४.२०२२ मध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता होत आहे. 


७. सदर प्रकरणी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी तातडीने कार्यवाही करून 
अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 


८. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.१८६/१४७५, दिनांक १२.५.२०२२ व वित्त 


विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५२६/व्यय-५, दिनांक १८.५.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका-२०२२/प्र.क्र.१०७/एसडी-१ 


९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtragov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६०११४४६०९५२२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Cc Av AD OO 


SANTOS H 10. da by SANTOSH UMESHRAO 


DN: CN = SANTOSH UMESHRAO GAIKWAD. 


UM ES H RAO C = IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 


OF MAHARASHTRA, OU = SCHOOL 


EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
GAI KWAD Date: 2022.06.01 14:48:59 +05'30' 


(संतोष गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 

आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

राज्य प्रकल्प संचालक (समग्र शिक्षा अभियान), चर्नी रोड, मुंबई 

शिक्षण संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

नियोजन विभाग, कार्यासन-१४७१ 

वित्त विभाग, कार्यासन कोषा-प्रशासन -५, व्यय-५, अर्थसंकल्प- ३, अर्थसंकल्प-८, मंत्रालय, 
मुंबई 


. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई /नागपूर 
८. 
९. 
qo. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व 2, मुंबई /नागपूर 
संचालक, लेखा व कोषगारे, पुणे 
वरिष्ठ कोषाधिकारी, जिल्हा पुणे 


११. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प कार्यासन, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई 


१२. निवड नस्ती- कार्यासन एसडी-१ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


नस्ती क्र. याचिका-२०२२/प्र.क्र. १०७/एसडी-९ चे "परिशिष्ट- अ" 


रिट याचिका क्र.३६९६/२०१८ व इतर प्रकरणी मा.उच्च AAA APTA खंडपीठ यांच्या 
आदेशाच्या अनुषंगाने थकीत वेतन अदा केळे जाणा-या याचिकाकर्त्याची यादी 


। क्र. | रिट याचिका | एकूण याचिकाकर्ते | rate 
१ । ३६९६/२०१८ १३ चित्रा जगदीश He 

२ | ३६९६/२०१८ Hel भाऊराव तिडके 

३ | ३६९६/२०१८ भारती सुखदेवराव आव 
४ । ३६९६/२०१८ 'सुरेशनानाजीजुडे | 

५. । ३६९६/२०१८ पक कृष्णराव 

६ । ३६९६/२०१८ माधुरी किसनराव चापेकर 

७ | ३६९६/२०१८ 'प्रांजलीजनादनशिशीकर 111 | 

८ | ३६९६/२०१८ एमी भरतसिंग पवार 

९ | ३६९६/२०१८ वैशाली are 

१० | ३६९६/२०१८ सुनिल हरीरामजी 

११ | ३६९६/२०१८ उद्य जगदीश बोर 

१२ । ३६९६/२०१८ राजश्री सुधाकर पिंपळशेट्टीव 
१३ । ३६९६/२०१८ प्रज्ञापाल धर्मराव बनस 

१४ | १६९८/२०२१ १ शिल्पा श्रीरामपंत मं 

१५ | ३०९४/२०२१ ७ शालिनी ज्ञानेश्‍वर गाडगे 

१६ | ३०९४/२०२१ प्रतिभा ज्ञानेश्‍वर नागपुरे 

१७ | ३०९४/२०२१ सुचिता Tava 

१८ | ३०९४/२०२१ ंजली सुधाकरराव गिरूलकर 
१९ | ३०९४/२०२१ माधुरी विनायकराव हिंगणे 
२० | ३०९४/२०२१ शितल राजेंद्र मानेव 

२१ | ३०९४/२०२१ किशोर रामः नेरकर 
२२ | १९७५४/२०२० RR विपुल भास्करराव राऊत 

२३ | १७५४/२०२० कविता निळकंठराव वरहोव 
२४ | १७५४/२०२० अभिजित अविनाश अकार्त 
२५ | १७५४/२०२० यादेवी शंकरराव Het 

२६ | १७५४/२०२० शितल बाबूराव टा 

२७ | १७५४/२०२० चंद्रशेखर मनोहरराव तायवाडे 
२८ | १७५४/२०२० लता केशवराव बाळपांडे 

२९ | १७५४/२०२० सुषमा महादेवराव as 

३० | १७५४/२०२० परीता भगवान नाईव 

३१ | १७५४/२०२० शश्‍विनी रंगराव फ़ाळके 

३२ | १७५४/२०२० प्रशांत गणेशपुरी गोस्वामी 

३३ | १७५४/२०२० प्रती सचिन कळंबे 

३४ | १७५४/२०२० Sat उत्तमराव अष्टनकर 
३५ | १७५४/२०२० प्रदीप घनश्यामजी जोगेकर 
३६ | १७५४/२०२० प्रशांत वसंतराव मेढे 

२७ | १७५४/२०२० हेमंत दामोदर घारपुरे 

३८ | १७५४/२०२० पंकज देवराव पिकळे 

३९ | १७५४/२०२० पतीश निळकंठराव वैद्य 

४० | १७५४/२०२० नितिन साहेबराव धरपाल 


नस्ती क्र. याचिका-२०२२/प्र.क्र. १०७/एसडी-९ चे "परिशिष्ट- अ" 


रिट याचिका क्र.३६९६/२०१८ व इतर प्रकरणी मा.उच्च AAA ATG खंडपीठ यांच्या 
आदेशाच्या अनुषंगाने थकीत वेतन अदा केले जाणा-या याचिकाकर्त्याची यादी 


। क्र. | रिट याचिका | एकूण याचिकाकर्ते | ढ याचिकाकरत्याचेनावा || 
४१ | १७५४/२०२० अरविंद नामदेवराव मोहोड 
४२ | १७५४/२०२० ।जगदीशसुखदेवरावडोळे | 
४३ | १७५४/२०२० प्रमोद उपासराव दाराई 

४४ | १७५३/२०२० & संगिता पंजाबराव रूपनारायण 
४५ | १७५३/२०२० संजय भाऊरावजी लोह 
४६ | १७५३/२०२० प्रफुल्ल रमेश राऊत 

४७ | १७५३/२०२० सचिन अरूणराव वानखेडे 
४८ | १७५३/२०२० 'उमेशसुरेशशवगाभणे | 

४९ | १७५३/२०२० मनोहर टाळे 

५० | २२०२/२०१९ २ अर्चना वामनराव बोरकर 
५१ । ३२०२/२०१९ णी विलास साळुंवे 
५२ | २७४६/२०१४ ३८ श्रीकृष्ण तुकारामजी चाचेकर 
५३ | २७४६/२०१४ रामदास ठावरे 

५४ | २७४६/२०१४ 'विनोदबळीरामनाकाडे | 
५५ | २७४६/२०१४ पंदीप गिरडकर 

५६ | २७४६/२०१४ दामोदर लहानूजी चौधरी 
५७ | २७४६/२०१४ ।मंगेशबोरोकर 1717113173_73__| 

५८ | २७४६/२०१४ उज्ज्वला अधिलकर 

५९ | २७४६/२०१४ ंद्रदीप उत्तमराव प 

Go | २७४६/२०१४ युवराज श्रावणजी चोरे 

६१ | २७४६/२०१४ gamer _। 7575उक्‍ञ॒56||||| 

६२ | २७४६/२०१४ विनोद अजबराव नांदेकर 
६३ | २७४६/२०१४ शिल्पा घोरमाडे 

६४ | २७४६/२०१४ ym | 

६५ | २७४६/२०१४ sett गाभणे 

६६ | २७४६/२०१४ योगराज शंकर पुसतोंडे 

६७ | २७४६/२०१४ ललित बाळकृष्णा Tea 
६८ | २७४६/२०१४ तारा चरभे 

६९ | २७४६/२०१४ हेमा मनोहर लेंडे 

७० | २७४६/२०१४ विजया वामनराव लोखंडे 
७१ | २७४६/२०१४ निलाताई सोमदेव व 
७२ | २७४६/२०१४ माला सोमदेव डोरलीव 
७३ | २७४६/२०१४ रमाकांत बळोरामजी राऊत 
७४ | २७४६/२०१४ विमल गोपाळस्वामी सिलम 
७५ | २७४६/२०१४ पंगीता सूर्यभान डेंगे 

७६ | २७४६/२०१४ जयश्री महादेव बोकडे 

७७ | २७४६/२०१४ Mad वसंत शेंडे 

७८ | २७४६/२०१४ प्रोती सुरेशराव कामडे 

७९ | २७४६/२०१४ ललिता विश्‍वासराव TS 

Co | २७४६/२०१४ संध्या अजय ६ 


नस्ती क्र. याचिका-२०२२/प्र.क्र. १०७/एसडी-९ चे "परिशिष्ट- अ" 


रिट याचिका क्र.३६९६/२०१८ व इतर प्रकरणी मा.उच्च AAA APTA खंडपीठ यांच्या 
आदेशाच्या अनुषंगाने थकीत वेतन अदा केले जाणा-या याचिकाकर्त्याची यादी 


। क्र. | रिट याचिका | एकूण याचिकाकते | ea ae 
८१ | २७४६/२०१४ नरेंद्रामूजीघोमे .111_|___| 

८२ | २७४६/२०१४ दिलिप तुळशोराम कुंभारे 
८३ | २७४६/२०१४ विकास माणिकराव वानखेडे 
८४ | २७४६/२०१४ विशाल मोहन लाडसे 
८५ | २७४६/२०१४ धनंजय गंगाधर वानखेडे 
८६ ।२७४६/२०१४ वंदना महादेवराव बहादुरे 
८७ | २७४६/२०१४ वनोद गुनवंतराव वानखेडे 
८८ | २७४६/२०१४ रेखा नत्थुजी बहुरूप 
८९ | २७४६/२०१४ राजू सोनबा ठाकरे 

९० | ८५४९/२०१९ १३ निरजा राजेश ख 

९१ | ८५४९/२०१९ महेंद्र विश्‍वनाथ नागदेवते 
९२ ।८५४९/२०१९ अमित जनार्दन गजभिये 
९३ । ८५४९/२०१९ ।जागृतीसेनापतीपिलेवान  1171___| 
९४ । ८५४९/२०१९ यदेव HAS प्रधान 

९५ । ८५४९/२०१९ शिवकुमार शालिकराम वैद्य 
९६ | ८५४९/२०१९ शिल्पा प्रभाकरराव कोंडे 
९७ । ८५४९/२०१९ ।योगराजनानूजीबनसोड | 
९८ । ८५४९/२०१९ विनय यशवंतराव पराते 
९९ | ८५४९/२०१९ मीना बाबूराव मेश्राम 
१०० | ८५४९/२०१९ अनुप मोहनराव चाफ़ळे 
१०१ | ८५४९/२०१९ कमलकांत रघुनाथ मेश्राम 
१०२ | ८५४९/२०१९ पतीश काशीनाथजी गुडधे 
१०३ | ४२२८/२०१७ RC मोहनराव धापोड्‌्व 
१०४ | ४२२८/२०१७ णी ज्ञानेश्‍वर थूल 

१०५ | ४२२८/२०१७ प्रविण लक्ष्मणराव बाणकर 
१०६ | ४२२८/२०१७ शिल्पा ताराचंद मणिकुंबर 
१०७ | ४२२८/२०१७ शरयू उदापुरे 

१०८ | ४२२८/२०१७ किरण अनिल प 

१०९ | ४२२८/२०१७ Roa ania oe 
११० | ४२२८/२०१७ ।आरतीनितीनपराते 1 | 
१११ | ४२२८/२०१७ संध्या बाबूराव कापगते 
११२ | ४२२८/२०१७ हर्षलसुरेशशवअरसाडे | 
११३ | ४२२८/२०१७ रंजना मधुकरराव वाडेव 
११४ | ४२२८/२०१७ श्याम रमेशपंत प 
११५ | ४२२८/२०१७ सरोज दामोदर प 
१९६ | ४२२८/२०१७ खुशबू मोरेश्वर डोंगरे 
११७ | ४२२८/२०१७ प्रज्ञा मधुकर लाभणे 
११८ | ४२२८/२०१७ मेघा मिलिद निमकर 
११९ | ४२२८/२०१७ अमित मनोहरसिंग राठ 
१२० | ४२२८/२०१७ अचेना राकेश खाडे 


नस्ती क्र. याचिका-२०२२/प्र.क्र. १०७/एसडी-९ चे "परिशिष्ट- अ" 


रिट याचिका क्र.३६९६/२०१८ व इतर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय,नागपूर खंडपीठ यांच्या 
आदेशाच्या अनुषंगाने थकीत वेतन अदा केले जाणा-या याचिकाकर्त्याची यादी 


। क्र. | रिट याचिका | एकूण याचिकाकर्ते | याचिकाकर्त्याचेनावा || 
१२१ | ४६७४/२०१५ २ णी केशो अगस्त 

१२२ | ४६७४/२०१५ मुक्ता निखिल अभ्यंकर 
१२३ | ४६५७/२०१५ १ सुनिल सदाशिव घावळे 
१२४ | ४६५८/२०१५ g राजेश निवृत्ती बोरले 

१२५ | ४६८२/२०१५ Q श देवरावजी कांडळकर 
१२६ | ४६८२/२०१५ सुचिता श्रावणराव खोले 
१२७ | ४६८२/२०१५ वैशाली विठ्ठल पं 

१२८ | ४६८२/२०१५ पंगीता जानराव वाकेव 
१२९ । ४६८२/२०१५ श्‍वेता रमेशराव देशमुख 
१३० | ८५०८/२०१९ ८ प्रशांत लक्ष्मणराव भालेराव 
१३१ | ८५०८/२०१९ aaa Tees 

१३२ | ८५०८/२०१९ प्वप्निल गजाननराव जिचकार 
१३३ | ८५०८/२०१९ हेमंत भिमराव हरबाडे 

१३४ | ८५०८/२०१९ प्रफुल्ल बामनराव छाटप 
१३५ | ८५०८/२०१९ ।मनोजकेशवरावनागमोते 71111 | 
१३६ | ८५०८/२०१९ प्वाती रामचंद्र काळे 

१३७ | ८५०८/२०१९ योगीराजजी अप्पा 
१३८ | ५१४३/२०१८ ण विठठलराव ब 
१३९ | ५१४३/२०१८ ललिता तुळशीराम साखरवाडे 
१४० | ५१४३/२०१८ नविता महादेवराव बडे 
१४१ | ५१४३/२०१८ छाया सुरेशराव अंबाडकर 
१४२ | ५१४२३/२०१८ अमित जनार्दन गजभिये 


